Reg. No. NP CITY/236/2018-20. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकत प्रकाशन 


वर्ष ९, अंक १२] गुरुवार ते बुधवार, मार्च 23-28, २०२३/चैत्र VC, शके १९४५ [पृष्ठे ९, किंमत : रुपये ११.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग एक-अ-नागपूर विभागीय पुरवणी 


(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्‍त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


भाग १-अ(ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९०. 
संचालक, नगर रचना, यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६. 
आदेश 


क्रमांक डि.टि.पी.-वि.यो.मूल-कलम-१२७(२)-अधिसूचना-टिपीव्ही-२-११०६-२०२३.--- 


ज्याअर्थी, मूल नगरपरिषदेची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे 
“उक्त अधिनियम” असे संबोधिलेले आहे) चे कलम ३१ (१) चे तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र. टिपीएस-२२९८- 
सीआर-१०२-९८-४४३-नवि-९, दिनांक २५ ऑक्टोबर, २००१, अन्वये (यापुढे “ उक्त अधिसूचना” असे संबोधिलेले आहे) भागशः मंजूर केली आहे व 
ती दिनांक १५ डिसेंबर, २००१ पासून अंमलात आलेली आहे (यापुढे “ उक्त मंजूर विकास योजना” असे संबोधिलेली आहे); 


आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार, मौजा मूल येथील सर्व्हे क्र. १४३ पै., १४४ पै. व १४५ पै. या जमिनींचे अंदाजे एकुण क्षेत्र ३.० 
हे., आ.क्र. ३८ “बगीचा”, या आरक्षणाने बाधित होत आहे (यापुढे “उक्त आरक्षण” असे संबोधिलेले आहे) व उक्त आरक्षणाच्या भूसंपादन व 
विकासासाठी समुचित प्राधिकरण नगर परिषद, मूल आहे (यापुढे “ उक्त समुचित प्राधिकरण” असे संबोधिलेले आहे); 


आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० (दहा) वर्षाच्या कालावधीत 
आरक्षणाखाली जमीन संपादन केलेली नाही; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाचे अनुषंगाने मौजा मूल येथील सव्हे क्र. १४५, क्षेत्र १.५५ हे. या जमिनीचे (यापुढे “उक्त जमीन” असे संबोधिलेले 
आहे) संबंधित जमीन मालक यांनी (यापुढे “उक्त जमीन मालक” असे संबोधिलेले आहे) उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) चे तरतुदीनुसार उक्त 
समुचित प्राधिकरणावर दिनांक १९ डिसेंबर, २०१७ रोजी सूचना (यापुढे “उक्त सूचना” असे संबोधिलेले आहे) बजाविलेली होती; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीनमालकाने उक्त सूचना बजाविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहीत मुदतीत उक्त आरक्षणाखालील 
उक्त जमीन संपादित केलेली नाही अथवा उक्त जमिनीचे भूसंपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) चे तरतुदीनुसार. आवश्यक ती 
उपाययोजना केलेली नाही; 


(१) 


ना.-एक-अ-१ (१८४३). 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २३-२९, २०२३/चैत्र २-८, शके १९४५ 


आणि ज्याअर्थी, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर खंडपीठाकडून रिट याचिका क्र. ८६५/२०२० मध्ये (यापुढे “उक्त रिट याचिका” असे 
संबोधिलेले आहे.) दिनांक १३ जून, २०२२ रोजीच्या निर्णयात उक्त जमीन मालकाचे सर्व्हे क्र.१४५ पै., ०.६० हे. क्षेत्रावरील उक्त आरक्षण उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२७ चे तरतुदीनुसार व्यपगत झाल्याबाबत आदेश पारीत केले असून यानुषंगाने आदेश निर्गमित करणेबाबत सूचित केले आहे; 


आणि ज्याअर्थी, मूल नगर परिषद, यांनी पत्र क्र. ३५५/२०२२, दिनांक ०९ नोव्हेंबर, २०२२ अन्वये उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत 
करण्याचा ठराव केल्यामुळे उक्त रिट याचिकेमध्ये मा. उच्च न्यायालयाने पारीत केलेल्या निर्णयाविरुध्द मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती 
याचिका दाखल केलेली नसल्याचे तसेच उक्त जमिनीच्या भूसंपादनाविषयी कोणतीही कार्यवाही केलेली नसलेबाबतचा अहवाल सादर केलेला आहे; 


आणि ज्याअर्थी, सहसंचालक, नगर रचना, नागपूर विभाग, नागपूर यांचेकडील पत्र क्र. १४६९, दिनांक २१ डिसेंबर, २०२२ अन्वये उक्त जमीन 
मालकाच्या उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणाने बाधित क्षेत्राबाबत भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण झाली नसल्याने, तसेच उक्त रिट याचिकेत मा.उच्च 
न्यायालय, मुंबई, नागपूर खंडपीठ यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार उक्त जमिनीवरील ०.९५ हे. क्षेत्रावरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याचे उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२७ (२) चे तरतुदीनुसार आदेश निर्गमित करणे आवश्यक असल्याचा अहवाल सादर केला आहे; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणाबाबतची उपरोक्त नमूद वस्तुस्थिती पाहता, उक्त अधिनियमाचे 
कलम १२७ (२) चे तरतुदीनुसार उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, 
नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे; 


आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्र.टिपीएस-१८१३/३२११/ प्र.क्र.५०८/नवि-१३, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ 
अन्वये नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगर परिषदा / नगर पंचायती / जिल्हा परिषदा यांच्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम 
१२७ (२) चे तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम - १५१ चे तरतुदीनुसार संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 


प्रदान केलेले आहेत; 


त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीनुसार संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे, या आदेशाद्वारे पुढील 
परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले आहे, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि 
त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे :- 


उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलांच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नविन नोंदीचा समावेश करण्यात येत 


आहे :- 
परिशिष्ट 
अ.क्र. नगर परिषद, मौजा, तालुका व उक्त मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव उक्त जमिनीचा उक्त आरक्षणातून उक्त 
जिल्हा व वि.यो. अहवालानुसार तपशील जमिनीपैकी व्यपगत झालेले 
अंदाजे क्षेत्र अंदाजे क्षेत्र 
(१) (२) (३) (४) (५) 
हे. आर 
१. मूल नगर परिषद, मौजा मूल, आ. क्र. ३८ - “बगीचा” सर्व्हे क्र. ०.९५ 
ता. मूल, जि. चंद्रपूर. एकूण क्षेत्र ३.०० हे. १४५ पै. 


टिप :- (१) उक्त आरक्षणातून मुक्‍त झालेली उक्त जमीन ही लगतच्या जमिनीवर उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार अनुज्ञेय होणा-या विकासाच्या 


प्रयोजनासाठी उक्त जमीन मालकांना उपलब्ध होईल. 


(२) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेल्या जमिनीचे क्षेत्र दर्शविणारा उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा हा मुख्याधिकारी, मूल, नगर 
परिषद, जि. चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात, कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत खुला 
ठेवण्यात येत आहे. 


(३) सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


अविनाश भा. पाटील, 
पुणे : संचालक, नगर रचना, 
दिनांक ६ मार्च, २०२३. महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २३-२९, २०२३/चैत्र २-८, शके १९४५ ३ 


भाग १-अ(ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९१. 
BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966. 
ORDER 
No. D.T.P-D.P.Mul Sec.-127(2)-Order-TPV-II-1106-2023.— 


Whereas, the Development Plan of Mul Municipal Council has been partly sanctioned as per the provisions of 
section 31 (/) of Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (Mah. XXX VII of 1966) (hereinafter referred to 
as "the said Act") by the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS-2298/CR-102/ 
98/443/2005/UD-9, dated 25" October, 2001 (hereinafter referred to as "the said Notification") & has come into 
force with effect from 15" December, 2001, (hereinafter referred to as "the said Sanctioned Development Plan’); 


And whereas, in the said Sanctioned Development Plan, the Land bearing S. Nos. 143 (part), 144 (part) & 145 
(part) of Mouza Mul, area admeasuring approx. 3.0 H.A. has been affected by the Reservation Site No.38, "Garden" 
(hereinafter referred to as "the said Reservation") and the Appropriate Authority for the acquisition and development 
of the said Reservation is Municipal Council, Mul (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority"); 


And whereas, the Land under said Reservation has not been acquired by the said Appropriate Authority within 
10 (ten) years from the date on which the said Sanctioned Development Plan came into force; 


And whereas, the concerned Land Owner (hereinafter referred to as "the said Land Owner") of the land 
bearing S.No. 145, area 1.55 H.A. of Mouza Mul for an area affected by the said Reservation, (hereinafter referred 
to as "the said Land’’) had served a notice as per the provisions of Section 127(/) of the said Act, (hereinafter 
referred to as "the said Notice") on the said Appropriate Authority on 19" December, 2017; 


And whereas, the said Land under the said Reservation is not acquired or no steps as required as per the 
provisions of Section 127 (/) of the said Act has been taken by the Appropriate Authority within the stipulated 
period from the date of service of the said notice by the said Land Owner as per the provisions of Section 127 of the 
said Act; 


And whereas, the Hon'ble High Court, Mumbai, Nagpur Bench in the judgement dated 13" June, 2022 in Writ 
Petition No. 865/2020 (hereinafter referred to as “the said Writ Petition”) has passed an order that, area admeasuring 
0.60 H.A. of the said Reservation of the said Land owner has lapsed as per the provisions of Section 127 of the said 
Act and directed to notify the lapsing of the said Reservation in accordance with law; 


And whereas, Municipal Council, Mul vide letter No. 355/2022, dated 9" November, 2022 has submitted report 
stating that, as Municipal Council has passed a Resolution for lapsing of the said Reservation on the said Land, Special 
Leave Petition against the order passed by the Hon'ble High Court in said writ petition is not filed and no steps have 
been taken regarding the acquisition of the said Land; 


And whereas, the Joint Director of Town Planning, Nagpur Division, Nagpur vide letter No.1469, dated 
21* December, 2022 has submitted report stating that, in respect of the said Land under the said Reservation, 
acquisition procedure has not been completed and as per the order issued by the Hon'ble High Court, Mumbai, 
Nagpur Bench in the said Writ Petition, it is necessary to issue an order as per the provisions of Section 127(2), of the 
said Act regarding lapsing of 0.95 H.A. of the said Reservation on the said Land; 


And whereas, after considering the above facts in respect of the said Reservation on the said Land in the said 
Sanctioned Development Plan, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is 
necessary to issue the order as per the provisions of Section 127(2) of the said Act, regarding the lapsing of the 
said Reservation on the said Land; 


And whereas, the Government in Urban Development Department as per the provisions of Section 151 of 
the said Act, vide Resolution No. TPS-1813/3211/CR- 508/UD-13, dated 1* December, 2016, has delegated 
the powers exercisable by it as per the provisions of Section 127 (2) of the said Act, in respect of Development 
Plans of all Municipal Councils / Nagar Panchayat and for the Development Plans undertaken by Zilla Parishad as 
a Planning Authority, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune; 


8 महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च 23-28, २०२३/चैत्र २-८, शके १९४५ 


Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, by this order and as specified in the 
Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said Reservation in respect of the said Land as per the provisions 
of Section 127(2) of the said Act & for that purpose amends the said Notification of the said Sanctioned Development 
Plan, as follows :-— 


After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notification of the said sanctioned 
Development Plan, the following new entry shall be added :— 


SCHEDULE 
Sr. Municipal Council Mouza, Proposal in the said Description of the Approximate Area of the 
No. Talukau and District sanctioned Development said Land said Land lapsed from 
Plan & its Approxi Area the said Reservation 
as per D.P. Report 
(1) (2) (3) (4) (5) 
H.A. 
1. Mul Municipalu Site No.38 S.No.145 (part) 0.95 
Council, Mouza Mul, "Garden", Area 
Tal. Mul, Dist. 3.00 H.A. 


Chandrapur. 


Note :—(1) The said Land so released from the said Reservation shall become available to the said Land Owner for 
the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said sanc- 
tioned Development Plan. 


(2) A copy of the part plan of the said sanctioned Development Plan showing the area of the said Land 
which is lapsed from the said Reservation is available in the office of the Chief Officer, Municipal 
Council, Mul, District Chandrapur during office hours on all working days for inspection to public upto 
one month. 


(3) This Order shall also be published on the Directorate’s official website www.dtp.maharashtra. gov.in. 


AVINASH B. PATIL, 
Pune : Director of Town Planning, 
Dated the 6" March, 2023. Maharashtra State, Pune. 


भाग 4-31 (AT. fa. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. ९२. 
संचालक, नगर रचना, यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ .- 
आदेश 


क्रमांक डि.टि.पी.-वि.यो.काटोल-(सु.--वा.क्षे)-कलम १२७(२)-आदेश-टिपीव्ही-२-११०७-२०२३.--- 


ज्याअर्थी, काटोल नगर परिषदेची विकास योजना (सु.--वा क्षे.) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. 
३७ वा) (यापुढे “उक्त अधिनियम” असे संबोधिलेले आहे) चे कलम ३१(१) चे तरतूदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र. 
टिपीएस-२९०५-३२४८-प्र. क्र.-१२१ (ए)-०५-नवि-९, दिनांक ०४ नोव्हेंबर, २००८ अन्वये (यापुढे “ उक्त अधिसूचना” असे संबोधिलेले आहे.) भागशः 
मंजूर केली आहे व ती दिनांक १५ डिसेंबर, २००८ पासून अंमलात आलेली आहे. (यापुढे “ उक्त मंजूर विकास योजना” असे संबोधिलेली आहे); 


आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार, मौजा काटोल येथील सर्व्हे नं. ६८४ ही जमीन आ.क्र.८८, “ खेळाचे मैदान ” क्षेत्र ७9५० चौ. मी. 
व आ. क्र. ८९, “ प्राथमिक शाळा” क्षेत्र ३५०० चौ.मी. ह्या आरक्षणांनी (यापुढे “उक्त आरक्षणे” असे संबोधिलेले आहे) बाधित होत आहे. उक्त आरक्षणांच्या 
भूसंपादन व विकासासाठी समुचित प्राधिकरण नगर परिषद, काटोल आहे. (यापुढे “ उक्त मंजूर समुचित प्राधिकरण” असे संबोधिलेले आहे); 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २३-२९, २०२३/चैत्र २-८, शके १९४५ 4 


आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० (दहा) वर्षाच्या कालावधीत उक्त 
आरक्षणांखालील जमीन संपादन केलेली नाही; 


आणि ज्याअर्थी, संबंधित जमीन मालक यांनी (यापुढे “ उक्त जमीन मालक” असे संबोधिलेले आहे) मौजा काटोल येथील सर्व्हे नं. ६८४/४ या 
जमिनीवरील उक्त आरक्षणांनी बाधित क्षेत्राबाबत (यापुढे “ उक्त जमिनी” असे संबोधिलेले आहे) उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) चे तरतूदीनुसार 
उक्त समुचित प्राधिकरणावर दिनांक १७ जानेवारी, २०१९ रोजी सूचना (यापुढे “ उक्त सूचना” असे संबोधिलेले आहे) बजाविलेली होती ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीनमालकांनी उक्त सूचना बजाविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहीत मुदतीत उक्त आरक्षणांखालील 
उक्त जमीन संपादित केलेला नाही अथवा उक्त जमिनींचे भूसंपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(१) चे तरतूदीनुसार आवश्यक ती 
उपाययोजना केलेली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर खंडपीठाकडून रिट याचिका क्र. १२१२/२०२१ मध्ये (यापुढे “ उक्त रिट याचिका” असे 
संबोधिलेले आहे.) दिनांक ८ एप्रिल, २०२२ रोजीच्या निर्णयात उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे तरतूदीनुसार 
व्यपगत झाल्याबाबत आदेश पारीत केले आहेत; 


आणि ज्याअर्थी, काटोल नगर परिषद यांनी, पत्र क्र. नपका / नरवि/१०४/२०२२/५५७, दिनांक २१ जून, २०२२ अन्वये उक्त आरक्षणांखालील 
उक्त जमिनी संपादन करणेसाठीचा ठराव दिनांक ८ जुलै, २०१९ रोजी पारीत केला होता. तथापि, उक्त आरक्षणांखालील उक्त जमिनीच्या भूसंपादनाचा 
प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर यांचेकडे पाठविण्यात आलेला नसल्याचे कळविले आहे. तसेच, नगर परिषदेने मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष 


अनुमती याचिका दाखल केलेली नसल्याचेही कळविलेले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी सहसंचालक, नगर रचना, नागपूर विभाग नागपूर यांनी पत्र क्र. १२६७, दिनांक १४ नोव्हेंबर, २०२२ अन्वये मा. उच्च 
न्यायालयाचे आदेशानुसार उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणे व्यपगत झाली असुन त्यानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) चे तरतूदीनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करण्यास हरकत नाही, असे कळविले आहे; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षणांबाबतची उपरोक्त नमूद वस्तुस्थिती पाहता, उक्त अधिनियमाचे 
कलम १२७ (२) चे तरतूदीनुसार उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षणे व्यपगत झाल्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगर 
रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाचा निर्णय क्र.टिपीएस-१८१३-३२११-प्र. क्र. ५०८-नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये 
नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगर परिषदा / नगर पंचायती / जिल्हा परिषदा यांच्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (2) 
चे तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम- १५१ चे तरतूदीनुसार संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदत्त आहेत; 


त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतूदीनुसार संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे, या आदेशाद्वारे पुढील 
परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षणे व्यपगत झाले आहे, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि 
त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे :- 


उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलांच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नविन नोंदीचा समावेश करण्यात येत 


आहे :- 
परिशिष्ट 
अ. क्र. नगर परिषद मौजा, तालुका व उक्त मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव उक्त जमिनीचा उक्त आरक्षणातून उक्त 
जिल्हा व वि.यो. अहवालानुसार तपशील जमिनीपैकी व्यपगत झालेले 
अंदाजे क्षेत्र अंदाजे क्षेत्र 
(१) (२) (३) (४) (५) 
चौ. मी. 

१. काटोल नगर परिषद, मौजा काटोल, आ. क्र. ८८ - “खेळाचे मैदान” सर्व्हे क्र. ७७५८०.०० 
ता. काटोल, जि. नागपूर. एकूण क्षेत्र ७५५०.०० चौ. मी. ६८४/४ 

आ. क्र. ८९ - “प्राथमिक शाळा” सर्व्हे क्र. ३५००.०० 
एकूण क्षेत्र ३५००.०० चौ. मी. ६८४/४ 


ना.-एक-अ-२ (१८४३). 


& महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च 23-28, २०२३/चैत्र २-८, शके १९४५ 


जमिनींवर प 


टिप:- (१) उक्त आरक्षणांतून मुक्‍त झालेल्या उक्त जमिनींच्या लगतच्या जमिनींवर उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार अनुज्ञेय होणा-या विकासाच्या 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीन मालकांना उपलब्ध होईल. 

(२) उक्त आरक्षणांतून मुक्‍त झालेल्या उक्त जमिनींचे क्षेत्र दर्शविणारा उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा हा मुख्याधिकारी, काटोल 
नगर परिषद, काटोल, जि. नागपूर यांच्या कार्यालयात, कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक 
महिन्यापर्यंत खुला ठेवण्यात येत आहे. 

(३) सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


अविनाश भा. पाटील, 
पुणे : संचालक, नगर रचना, 
दिनांक ६ मार्च २०२३. महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


भाग १-अ(ना.वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. ९३. 
BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966. 
ORDER 
No. D.T.P-D.P.Katol(R+AA) Sec-127(2)/Order TPV-II 107-2023.— 


Whereas, the Development Plan of Katol Municipal Council (Revised +A.A.) has been Partly Sanctioned as per 
the provisions of section 31 (/) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (Mah. XX XVII of 1966) 
(hereinafter referred to as "the said Act") by the Government in Urban Development Department vide Notification No. 
TPS-2406-3123-CR-133(A)-07-UD-9, dated 4" November, 2008 (hereinafter referred to as "the said Notification") & 
has come into force with effect from dated 15 December, 2008, (hereinafter referred to as "the said Sanctioned 
Development Plan") ; 


And whereas, as per the said Sanctioned Development Plan, the Land bearing S.No. 684 (Part) of Mouza 
Katol, area admeasuring 7750.00 sq.m. is affected by the Reservation Site No. 88, "Play Ground" and area admea- 
suring 3500.00 sq.m. is affected by the Reservation Site No. 89, "Primary School", (hereinafter referred to as "the 
said Reservations") and the Appropriate Authority for the acquisition and development of the said Reservstions is 
Municipal Council, Katol (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority") ; 


And whereas, the Land under said Reservations has not been acquired by the said Appropriate Authority within 
10 (ten) years from the date on which the said Sanctioned Development Plan come into force ; 


And whereas, the concerned land owner (hereinafter referred to as "the said Land Owner") of the Land bearing 
S.No. 684/4 of Mouza Katol, Dist. Nagpur affected by the said Reservations (hereinafter referred to as "the said 
Land") had served a notice as per the provisions of Section 127(/) of the said Act, (hereinafter referred to as "the said 
Notice") on the said Appropriate Authority on 17" January, 2019 ; 


And whereas, the said Land under the said Reservations are not acquired or no steps as required as per the 
provisions Section 127 (/) of the said Act has been taken by the Appropriate Authority within the stipulated period from 
the date of service of the said notice by the said Land owner as per the provisions of Section 127 of the said Act ; 


And whereas, the Hon'ble High Court, Mumbai, Nagpur Bench in the judgement dated 08" April, 2022 in 
Writ Petition No.1212/2021 (hereinafter referred to as "the said Writ Petition”) has passed an order that, the said 
Reservations on the said Land have lapsed as the provision of section 127 of the said Act, ; 


And whereas, Municipal Council, Katol vide Marathi letter No. नपका-नरवि-104-2022-557, dated 21“ June, 2022 
has communicated that, Municipal Council, Katol has passed a Resolution on 7" June, 2019 to acquire the said land 
but the Land acquisition proposal of the said Land under the said Reservations have not submitted to the Collector, 
Nagpur and also Special Leave Petition is not filed in Hon'ble Supreme Court by Municipal Council, Katol ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २३-२९, २०२३/चैत्र २-८, शके १९४५ ७ 


And whereas the Joint Director of Town Planning, Nagpur Division, Nagpur, vide letter No. 1267, dated 
14" November, 2022 has communicated that, said Reservations on the said land have lapsed as per the order passed 
by the Hon’ble High Court and there is no objection to issue the Notification regarding lapsing of the said Reserva- 
tions as per the provisions of Section 127 (2) ; 


And whereas, after considering the above facts in respect of the said Reservations on the said Land in the said 
Sanctioned Development Plan, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is 
necessary to issue the order as per the provisions of Section 127(2) of the said Act, regarding the lapsing of the said 
Reservation the said Lands ; 


And whereas, the Government in Urban Development Department as per the provisions of Section 151 of the 
said Act, vide Resolution No. TPS-1813-3211-CR-508-UD-13, dated 1* December, 2016, has delegated the powers 
exercisable by it as per the provisions of Section 127 (2) of the said Act, in respect of Development Plans of all 
Municipal Councils / Nagar Panchayat and for the Development Plans undertaken by ZillaParishad as a Planning 
Authority, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune ; 


Now, therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, by this order and as specified in the 
Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said Reservations in respect of the said Land as per the provi- 
sions of Section 127(2) of the said Act & for that purpose amends the said Notification of the said Sanctioned 
Development Plan, as follows :- 


After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notification of the said sanctioned 
Development Plan, the following new entry shall be added :- 


SCHEDULE 
sr. Municipal Council Mouza, Proposal in the said Description of the | Approximate Area of the 
No. Talukau and District sanctioned Development said Land said Land lapsed from 
Plan & its Approxi. Area the said Reservation 
as per D.P. Report 
(1) (2) (3) (4) (5) 
Sq. m. 
1. Katol Municipal Site No. 88 S. No. 684/4 7750.00 Sq. m. 
Council, Mouza Katol, "Play Ground", 
Tal. Katol, Area 7750.00 Sq. m. 
Dist. Nagpur. 
Site No. 89 S. No. 684/4 3500.00 Sq. m. 
"Primary School", 


Area 3500.00 Sq. m. 


Note :—(1) The said Land so released from the said Reservation shall become available to the said Land Owner for 
the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said 
sanctioned Development Plan. 


(2) A copy of the part plan of the said sanctioned Development Plan showing the area of the said Land 
which are lapsed from the said Reservation is available in the office of the Chief Officer, Municipal 
Council, Katol, District Nagpur during office hours on all working days for inspection to public upto one 
month. 


(3) This Order shall also be published on the Directorate's official website. www.dtp.maharashtra.gov.in. 


AVINASH B. PATIL, 
Pune : Director of Town Planning, 
Dated the 6" March 2023. Maharashtra State, Pune. 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २३-२९, २०२३/चैत्र २-८, शके १९४५ 


भाग १-अ(ना.वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. ९४. 
प्रशासक तथा मुख्य अधिकारी, नगर परिषद, यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रदेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अंतर्गत फेरबदल करणे बाबत 
अधिसूचना 


क्रमांक नर-मुअ-नपगों-वि.यो.(सु.)-गोंदिया-फेरबदल-२०२३.-- 


गोंदिया शहराची विकास योजना ( दुसरी सुधारित ) शासनाने नगर विकास विभागाचे निर्णय क्र. टीपीएस- २३११-२१८६-सीआर-२४९(बी)- 
२०११-युडी-९, दिनांक ४ एप्रिल, २०१२ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १५ मे, २०१२ पासुन अंमलात आली आहे. 


उक्त मंजूर विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये फेरबदल करण्यासाठी नगर परिषदेने 


दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी खालील प्रमाणे ठराव पारित केलेले आहेत. 


अनुसूची 
अ. क्र. मंजुर योजनेनुसार जागेचा तपशील न. प. आमसभा ठराव कलम ३७ अंतर्गत फेरबदल करण्याचा 
आरक्षण/प्रस्ताव क्रमांक व दिनांक प्रस्ताव 
(१) (२) (३) (४) (4) 
q १८.० मी. विकास योजना मौजा-कुडवा, खसरा क्र. ६९२/१, ठराव प्रस्तावित विकास योजना रस्ता १८ मी. 
Weal ६९२/२,६९३/३, दिनांक २२ फेब्रुवारी, रुंद डी. बी. सायन्स कॉलेज चौक पासून 
६९४/४ (भाग) २०२३ (१६० मी. लांबी पर्यंत मौजा- कुडवा खसरा 


क्र. ६९२/१, ६९२/२, ६९३/३, ६९४/४ (भाग) 
मधून वगळणे आणी १२ मी. विकास योजना 
रस्ता खसरा क्र. ७१७, ७२२, ७२१ मौजा-कुडवा 


मधून नव्याने प्रस्तावित करून पुर्व पश्‍चिम १५.० मी. 


विकास योजना रस्त्याला जोडणे. 


प्रशासक तथा मुख्य अधिकारी, नगर परिषद, गोंदिया यांनी दिनांकित स्वाक्षरी केलेले उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारे नकाशे नगर परिषद 


कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत जनतेच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आले आहेत. 


उक्त अधिनियमाचे कलम ३७(१) अन्वये जाहीर करण्यांत येते की, उपरोक्त नमूद फेरबदल करण्याबाबत कोणासही काही हरकती वा सूचना 


असल्यास, त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याचे दिनांकापासून ३० (तीस) दिवसांचे आंत गोंदिया नगर परिषदेस लेखी 
सादर कराव्यात. 


उपरोक्त फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनास मंजुरीस्तव सादर करण्यापूर्वी नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या सूचना व हरकतीवर नगर परिषद तर्फे 


विचार केल्या जाईल. 


करणकुमार चव्हाण, 
गोंदिया : प्रशासक तथा मुख्य अधिकारी, 
दिनांक १० मार्च २०२३. नगर परिषद, गोंदिया. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २३-२९, २०२३/चैत्र २-८, शके १९४५ ९ 


भाग १-अ(ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९५. 
BY ADMINSTRATOR & CHIEF OFFICER, MUNICIPAL COUNCIL 
Modification under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
NOTIFICATION 
No. TP-Co-MCG/DP (R)-Gondia-Modification-2023.— 


The Development Plan of Gondia (Second Revised) has been sanctioned by Government in Urban Development 
Department vide notification No. TPS-2311-2187-CR-249(B)-2011-UD-9, dated 4" April, 2012 and came into force 
with effect form 15" May, 2012. 


Now, the Administrator & Chief Officer of Gondia Municipal Council has passed the Resolutions dated 22" 
February 2023 as mentioned below to make modifications to sanctioned Development plan under Section 37(/) of 
Maharasthtra Regional and Town Planning Act, 1966. 


SCHEDULE 
Sr. Reservation/ Particular of the land M.C.G. B. Proposed Modification under 
No. Proposals as per Resolution No Section 37 
sanctioned D. P. & Date 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 18.0 M. propose Mouza-Kudwa Resolution To be deleted 18.0 M. D.P. 
D.P. Road Kh.No.692/1, 692/2, dated 2200 Road from D.B. 
693/3, 694/4,(part) February 2023 Science College.Chowk to upto 


160 m. (lenght) in mouza-kudwa 

Kh. Nos. 692/1,692/2, 693/3, 694/4, (part) 
and proposed new D.P. Road 12.0 M. 
in Kh. Nos. 717, 722, 721 of 
Mouza-kudwa upto East-West 

15.0 M proposed D.P. Road. 


The plans showing the proposed modifications signed and dated by the Administrator & Chief Officer, Munici- 
pal Council, Gondia are kept open in the office of the Municipal Council During office hours on all working days for 
inspection by the public. 


Now, in pursuance of Section 37 (/) of the said Act. Itis hereby notified that any person having any objection or 
suggestions regarding the proposed modifications may communicate in writing to the Municipal Council within a 
period of 30 (Thirty) days from date of publication of this notice in Maharashtra Govt.Gazzette. 


The objections or suggestions received from the public shall be considered by the Municipal Council, Gondia 
before submitting the proposal of Modifications to the Government for sanction. 


KARAN KUMAR CHOUHAN, 
Gondia: Administrator & Chief Officer, 
Dated the 10" March, 2023. Municipal Council, Gondia. 


ना.-एक-अ-३ (१८४३). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY 
AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


